दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील 
पदांकरीता दिव्यांगासाठी शासन सेवेत पदे 
सुनिश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आपना ०२२१/प्र.क्र.०६/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, नवीन मंत्रालय इमारत, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई Yoo ००१. 
तारीख: १७ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा- 

१) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६. 

२) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दि. ०४.०१.२०२१ रोजीची अधिसुचना. 

३) शासन परिपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांकः दिव्यांग- 
२०१९/प्र.क्र.३५/दि.क.२, दि. १२.११.२०२० 

४) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांकः दिव्यांग-२०१३/प्र.क्र. 
३५/दि.क.२, दि.०७.१०.२०१६ 

५) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय a fee सहाय्य क्रमांकःदिव्यांग- 
२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क्र.२, दि. ०२.०२.२०२१. 


प्रस्तावना - 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील 
पदांची पदसुनिश्चिती करणे आवश्यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि. ०४.०१.२०२१ च्या 
अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करून सदर यादी केंद्र शासनाच्या 
www.disabilityaffairs .gov.in या संकेतस्थळावर Policy/Act/Rules-Notification येथे List of Post 
identification suitable for Persons with Benchmark Disability notified on 08.09.2029 या 
शिर्षाखाली प्रसिध्द केळी आहे. संदर्भाधीन क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये, राज्य शासनाच्या 
आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सदर 
शासन निर्णयातील निर्देशास अनुसरून भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील पदांकरीता दिव्यांग 
प्रवर्ग सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना ०२२१/प्र.क्र.०६/पापु-१५ 


शासन निर्णय- 


दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य शासनाच्या 
अखत्यारीतील पदांची पदसुनिश्चिती करण्यासाठी संदर्भाधीन क्र. २ येथील अधिसूचनेन्वये 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी प्रसिध्द केलेली आहे. त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार केंद्र 
शासनाने पदसुनिश्चिती करून दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित केलेली गट " अ" ते गट "ड" मधील जी पदे 
राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत अशा पदांबाबत दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित करण्याचे तसेच केंद्र 
शासनाने प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरूप व प्रचलित 
वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील eral समान आहेत, Bea पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी 
राज्य शासन सेवेतील ती पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित राहतील, sa सूचना संदर्भाधीन क्र. ५ येथील 
शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. 
०२. त्यास अनुसरून केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दि. ०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेतील 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांकरीता प्रसिध्द केलेल्या यादीतील दिव्यांग संवर्ग भूजल सर्वेक्षण 
आणि विकास यंत्रणेतील गट “अ” ते “ड”पदांसाठी या शासन निर्णयान्वये विवरणपत्र-अ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे पदे सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 
०३. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली 
यांची दि.०४.०१.२०२१ रोजीची अधिसूचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दि. ०२.०२.२०२१ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२१०२१७१६५७५७२५२८ 
असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ganesh Nivrutti Pawar 
G h DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
a Nn e S 7 MAHARASHTRA, ou=Water Supply And 
Sanitation Department, 
Fy Fy postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece0d20 
N | V [| (1 tt | e917ffalef5 12d7e8fa2e49d93adbb5ad352 
serialNumber=1325a2533f628572438b5fb 


711¢805de49788678b9701 Sbb0cac990e3 
a Wa [| ७375423, cn=Ganesh Nivrutti Pawar 


Date: 2021.02.17 18:11:34 +05'30' 


TST पवार 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना ०२२१/प्र.क्र.०६/पापु-१५ 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मा. राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. अप्पर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

१०.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी. 

११.आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे 

१२.सह/उप सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, मंत्रालय, मुंबई 
१३.निवडनस्ती (पापु१५) 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना ०२२१/प्र.क्र.०६/पापु-१५ 


शासन निर्णय -पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र.आपना-०२२१/प्र.क्र.०६/पापु-१५ दि.१७/०२/२०२१ सोबतचे विवरणपत्र-अ 
दिव्यांग हक्क अधिनियम २०१६ व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि.०२/०२/२०२९ च्या शासन निर्णयानुसार भूजल सर्वेक्षण 
व विकास यंत्रणा यांच्या आस्थापनेवरील गट अ ते गट ड या संवर्गाकरिता सुनिश्चित करण्यात आलेली पदे. 


अ.क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व शेरा 
कर्तव्ये 

1 | अतिरिक्त संचालक ५, ST, W, MF, a) D, HH भूजल सर्वेक्षण आणि विकास पदाच्या जबावदाऱ्या व 
/Additional Director | CL, ९0५, SE, € |) OA, OL, BL, यंत्रणेचे राज्याचे भूजल कर्तव्ये विचारात घेता 

OAL, CP, LC, सर्वेक्षण/संवर्धन/विविध योजनांचे | सोबतच्या दिव्यांग 
Dw, AAV सनियंत्रण प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
0५० त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
१) MD involving : 
{a} to (cjabove उपकरणांच्या सहाय्यासह 
ग्राह्म धरण्यात यावा. 

2 | सहसंचालक/ Joint S, ST, W, BN, H, | a) 0, HH भूजल सर्वेक्षण आणि विकास पदाच्या जबाबदाऱ्या व 

Director SE, MF, C b) OA, OL, CP, यंत्रणेचे सनियंत्रण भूवैज्ञनिक, कर्तव्ये विचारात घेता 
LC, Dw, AAV भूभौतिकत, रासायनी, सोबतच्या दिव्यांग 
०) SLD, MI प्रशासकीय, लेखा इ. कामांचे प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
१) MD involving नियंत्रण. त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
(a) to (८) above उपकरणांच्या सहाय्यासह 
ग्राह्म धरण्यात यावा. 

3 | सहसंचालक S, ST, W, BN, a) D, HH भूजल सर्वेक्षण आणि विकास पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
अभियांत्रिकी/ Joint SE, ९, KC b) OL, LC, Dw, यंत्रणेचे विंधन विहीर, वाहने, यंत्रे, | कर्तव्ये विचारात घेता 
Director AAV सौरउर्जेवर अधारित पाणी सोबतच्या दिव्यांग 
(Engineering) c) MD involving पुरवठा इ.अभियांत्रिकी कामाचे । प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 

(a) to (b) above सनियंत्रण अधिकारी त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
उपकरणांच्या सहाय्यासह 
ग्राह्म धरण्यात यावा. 

उपसंचालक/ Deputy 5, ST, W, BN, H, | a) 0, HH भूजल सर्वेक्षण आणि विकास पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
Director SE, MF, C b) OA, OL, CP, यंत्रणेचे महसूली विभागाचे कर्तव्ये विचारात घेता 

LC, Dw, AAV प्रादेशिक विभाग प्रमुख व सोबतच्या दिव्यांग 
८) SLD, MI सनियंत्रण अधिकारी प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
१) MD involving त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
(a) to (८) above उपकरणांच्या सहाय्यासह 
ग्राह्म धरण्यात यावा. 

5 | मुख्य खोदन अभियंता/ | S, ST, W, BN, a) D, HH अभियात्रिकी संबंधित कामांचे पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
Chief Drilling SE, C, KC b) OL, LC, Dw, प्रत्येकी 3 महसूली विभागाचे कर्तव्ये विचारात घेता 
Engineer AAV सनियंत्रण सोबतच्या दिव्यांग 

०) MD involving प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
(a) to (0) above त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
उपकरणांच्या सहाय्यासह 


Wey धरण्यात यावा. 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना ०२२१/प्र.क्र.०६/पापु-१५ 


| मुख्य भूभौतिकतज्ञ/ 5, ST, W, BN, H, | a) B, LV भूभौतिकत सर्वेक्षण कामाशी पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
Chief Geophysicist MF, RW, 5८, ८. |b) D, HH संबंधित कामाचे संवर्गाचे राज्याचे | कर्तव्ये विचारात घेता 
८) OA,BA, OL, BL, OAL, । सनियंत्रण सोबतच्या दिव्यांग 
CP, LC, Dw, AAV प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
१) ASD (M), SLD, MI त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
e) MD Involving (a) to उपकरणांच्या सहाय्यासह 
(d)above ग्राह्म धरण्यात यावा. 

7 | वरिष्ठ खोदन अभियंता/ । S, ST, W, BN, H, | a) 0, HH अभियांत्रिकीशी संबंधित प्रादेशिक | पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
Senior Drilling MF, RW, SE, C_ | b) OA, OL, CP, स्तरावरील कामांचे/विभागाचे कर्तव्ये विचारात घेता 
Engineer LC, Dw, AAV सनियंत्रण सोबतच्या दिव्यांग 

०) SLD, MI प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 

१) MD involving त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 

(a) to (८) above उपकरणांच्या सहाय्यासह 
Ue] धरण्यात यावा. 

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक/ 5, ST, W, BN, H, | a) 0, HH जिल्हा कार्यालयाचे कार्यालय पदाच्या जबाबदाऱ्या व 

Senior Geologist MF, SE, C b) OA, OL, CP, प्रमुख व सनियंत्रण अधिकारी कर्तव्ये विचारात घेता 
LC, Dw, AAV सोबतच्या दिव्यांग 
०) SLD, MI प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
१) MD involving त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
(a) to (c) above उपकरणांच्या सहाय्यासह 
ग्राह्म धरण्यात यावा. 

: वरिष्ठ रसायनी/ Senior | S, W, BN, H, a) HH राज्य स्तरावरील पाणी गुणवत्ता | पदाच्या जबाबदाऱ्या व 

Chemist MF, SE, C 5) OA, OL, BL,OAL, Dw, | व सनियंत्रण व प्रयोगशाळेंचे कर्तव्ये विचारात घेता 
AAV सनियंत्रण सोबतच्या दिव्यांग 
०) SLD, MI प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
१) MD involving त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
(a) to (८) above उपकरणांच्या सहाय्यासह 
Ue] धरण्यात यावा. 
10 | वरिष्ठ भूभौतिकतज्ञ/ 5, ST, W, BN, H, | a) 8, LV भूभौतिकत सर्वेक्षणाचे कामकाज | पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
Senior Geophysicist | MF,RW, SE, C | b)D, HH तसेच प्रादेशिक स्तरावरील कर्तव्ये विचारात घेता 
०) OA,BA, OL, BL, विभागाचे सनियंत्रण सोबतच्या दिव्यांग 
OAL,CP, LC, Dw, AAV प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
१) ASD (M), SLD, Mle) त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
MD Involving (a) to उपकरणांच्या सहाय्यासह 
(d)above ग्राह्म धरण्यात यावा. 
11 | उप अभियंता (यां) 5, ST, BN, KC, a)D, HH, जिल्हा परिषदेतील उपअभियंता । पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
MF,H, SE, C b)OA, OL, CP, DW, AAV, | यांत्रिकी उपविभागामार्फत कर्तव्ये विचारात घेता 
c) SLD, MI, अभियांत्रिकी/वाहने इ. कामकाज | सोबतच्या दिव्यांग 
१) MD involving (a)to | व सनियंत्रण प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
(0) above त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
उपकरणांच्या सहाय्यासह 


ग्राह्म धरण्यात यावा. 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना ०२२१/प्र.क्र.०६/पापु-१५ 


12 | प्रशासन अधिकारी/ S, ST, RW, C a) B, LV राज्य स्तरावरील पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
Administrative b) D, HH आस्थापना/प्रशासकीय कामाचे कर्तव्ये विचारात घेता 
Officer ८) OA, BA, OL, BL, OAL, | सनियंत्रण. सोबतच्या दिव्यांग 

BLOA, BLA, CP, LC, प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
DW, AAV, MDy त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
d) MI उपकरणांच्या सहाय्यासह 
e) MD involving ग्राह्म धरण्यात यावा. 
(a) to (d) above 
13 | सहाय्यक भूवैज्ञानिक/ S, ST, W, BN, a) D, HH जिल्हयातील भूवैज्ञानिक पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
Assistant Geologist KC, MF, SE, C b) OA, OL, CP, LC, Dw, । सर्वेक्षणाचे कामकाज करणे, वरिष्ठ | कर्तव्ये विचारात घेता 
AAV भूवैज्ञानिक यांचे अनुपस्थितीत सोबतच्या दिव्यांग 
०) SLD, MI जिल्ह्याचे कामवर सनियंत्रण प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
१) MD involving करणे. त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
(a) to (८) above उपकरणांच्या सहाय्यासह 
ह्य धरण्यात यावा. 

14 | सहाय्यक रसायनी/ 5, W, BN,H, a) HH प्रादेशिक स्तरावरील पाणी पदाच्या जबाबदाऱ्या व 

Assistant Chemist MF, SE, C ७) OA, OL, BL,OAL, Dw, | गुणवत्ता/प्रयोगशाळेतील या कर्तव्ये विचारात घेता 
AAV विषयी कामाकाज करणे सोबतच्या दिव्यांग 
०) SLD, MI प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
१) MD involving त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
(a) to (c) above उपकरणांच्या सहाय्यासह 
We] धरण्यात यावा. 
15 | कनिष्ठ भूवैज्ञानिक 5, ST, W, BN, a) D, HH जिल्ह्यातील भूवैज्ञानिक पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
KC, MF, SE, C b) OA, OL, CP, सर्वेक्षणाचे कामकाज करणे. कर्तव्ये विचारात घेता 
LC, Dw, AAV तांत्रिक अहवाल/पत्राव्यवहार सोबतच्या दिव्यांग 
८) SLD, MI करणे. प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
१) MD involving त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
(a) to (८) above उपकरणांच्या सहाय्यासह 
Ue] धरण्यात यावा. 

16 | सहाय्यक भूभौतिकतज्ञ/ । 5, ST, W, BN, H, | a) 8, LV प्रादेशिक स्तरावरील भूभौतिकत । पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
Assistant MF, RW, SE, C |b) D,HH सर्वेक्षणाचे कामकाज करणे. कर्तव्ये विचारात घेता 
Geophysicist c) OA,BA, OL, BL, OAL, सोबतच्या दिव्यांग 

CP, LC, Dw, AAV प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
१) ASD (M), SLD, MI त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
e) MD Involving (a) to उपकरणांच्या सहाय्यासह 


(d)above 


We] धरण्यात यावा. 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना ०२२१/प्र.क्र.०६/पापु-१५ 


17 | सहाय्यक अभियंता S,ST, W, BN, a) D, HH, राज्य स्तरावरील पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
(स्था) MF, RW,SE,C | b) OA, OL,LC, Dw, AAV, | अभियांत्रिकीच्या विविध कर्तव्ये विचारात घेता 
c) SLD, MI कामांसाठी फील्ड डेटा गोळा सोबतच्या दिव्यांग 
d) MD involving (a) to करणे. प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
(0) above त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
उपकरणांच्या सहाय्यासह 
We] धरण्यात यावा. 

18 | सहाय्यक प्रशासन 5, ST, MF, RW, | a) B, LV प्रादेशिक स्तरावर पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
अधिकारी/ Assistant | C b) D, HH प्रशासकीय/आस्थापनाविषयक कर्तव्ये विचारात घेता 
॥तागा॥ाजावा५९008- ८) OA,BA, OL,BL, कामाकाज करणे. सोबतच्या दिव्यांग 

OAL,BLOA, BLA,CP, प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 

LC, Dw,AAV, MDy त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
d) MI उपकरणांच्या सहाय्यासह 
e) MD involving(a) to ग्राह्म धरण्यात यावा. 

(१) above 

19 | नियोजन अधिकारी/ S, ST, W, BN, a) OA, Dw, AAV संचालनालयातील खरेदी/विषयक | पदाच्या जबाबदाऱ्या व 

Planning Officer KC, MF, RW, SE, | b) SLD कामकाज करणे.याजनेच्या कर्तव्ये विचारात घेता 
ट ८) MD involving अंमलबजावणीचा आढावा घेणे, सोबतच्या दिव्यांग 
(a) to (b) above तांत्रिक कामांना भेटी देणे, माहित प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
संकलन व पृथकरणे. त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
उपकरणांच्या सहाय्यासह 
Ue] धरण्यात यावा. 
20 | सिस्टिम अँनालिस्ट/ 5, ST, W, BN, a) LV सॉफ्टवेअर आणि कनेक्टिव्हिटी | पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
System Analist MF, SE, C b) D, HH समस्यांचे समस्यानिवारण व कर्तव्ये विचारात घेता 
c) OA, OL, BL, CP, LC, निराकरण करा,ऑपरेटिंग सोबतच्या दिव्यांग 
Dw, AAV सिस्टमचे संशोधन, योजना, प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
d) ASD (M), SLD, MI स्थापित, कॉन्फिगरेशन, त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
e) MD Involving (6) (0 | समस्यानिवारण, देखभाल आणि | उपकरणांच्या सहाय्यासह 
(6) above श्रेणीसुधारित करणे. ग्राह्य धरण्यात यावा. 
राज्यस्तरारील डेटा सेंटरची कामे, 
भूजल सर्वेक्षणाची संगणकीय 
वर्षनिहाय माहितीची कामे. 
21 | उच्चश्लेणी लघुलेखक/ 5, ST, ७/, L, MF, | a) B, LV संचालक/अतिरिक्त संचालक पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
Stenographer (H.G.) | RW, SE, H, C ७) OA, OL, BL, OAL, CP, | यांचेकडे स्वीय सहाय्यक म्हणून | कर्तव्ये विचारात घेता 
LC, Dw, AAV काम करणे. त्यांनी दिलेल्या सोबतच्या दिव्यांग 
०) SLD, MI सूचनांप्रमाणे लघुलेखन व प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
१) MD involving (a) to टंकलेखनाची कामे करणे त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
(c) above उपकरणांच्या सहाय्यासह 


ग्राह्म धरण्यात यावा. 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना ०२२१/प्र.क्र.०६/पापु-१५ 


22 | भौगोलिक माहिती S, ST, BN, MF, a) D, HH राज्यस्तर व प्रादेशिक स्तरावर पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
प्रणाली अधिकारी/ RW, SE, € b) OA, BA, OL, BL, Dw, । संगणक, प्लॅटर आणि इतर कर्तव्ये विचारात घेता 
6.1.5. Officer AAV अलीकडील विविध नकाशे सोबतच्या दिव्यांग 

०) ASD (M), SLD, MI रेखाटणे, शोधणे आणि रंगविणे प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
१) MD involving (a) to भूगर्भशास्त्रज्ञ, भू-भौतिकशास्त्रज्ञ त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
(c) above आणि केमिस्ट यांनी तयार केलेली | उपकरणांच्या सहाय्यासह 
तंत्रे, जिओहाइड्रोलॉजिकल, ग्राह्म धरण्यात यावा. 
जिओफिजिकल, रासायनिक 
डेटाबाबतचे चार्ट तयार करणे. 
23 | कनिष्ठ भूभौतिकतज्ञ/ S, ST, W, BN, a) B, LV प्रादिशिक स्तरावर भूभौतिकत पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
Junior Geophysicist | MF, RW, SE,H, |b) 0, HH सर्वेक्षणाचे काम करणे कर्तव्ये विचारात घेता 
ट ०) OA,BA, OL, BL, OAL, सोबतच्या दिव्यांग 
CP, LC, Dw, AAV प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
१) ASD (M), SLD, MI त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
e) MD Involving (a) to उपकरणांच्या सहाय्यासह 
(d) above ग्राह्म धरण्यात यावा. 
24 | कनिष्ठ रसायनी/ Junior | S,W,BN, MF, | a) HH प्रादिशिक स्तरावर पाणी गुणवत्ता | पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
Chemist SE, H, C ७) OA, OL, BL,OAL, Dw, | व प्रयोगशाळेतील या विषयी कर्तव्ये विचारात घेता 
AAV कामाकाज करणे सोबतच्या दिव्यांग 
०) SLD, MI प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
१) MD involving त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
(a) to (८) above उपकरणांच्या सहाय्यासह 
ह्य धरण्यात यावा. 

25 | कनिष्ठ अभियंता/ S, ST, W, BN, a) LV जिल्हा/प्रादेशिक/राज्यस्तरावर पदाच्या जबाबदाऱ्या व 

Junior Engineer KC, MF, RW, b) D, HH विंधन विहीरी, सौरपंप, कर्तव्ये विचारात घेता 
SE, H, C c) OA, BA, OL, LC, कृपनलिका यांविषंयी तांत्रिक सोबतच्या दिव्यांग 
Dw,AAV कामे करणे तसेच विंधन यंत्राची | प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
d) ASD (M), SLD, MI देखभाल व दुरुस्ती करणे त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
e) MD involving (a) to उपकरणांच्या सहाय्यासह 
(d)above ग्राह्म धरण्यात यावा. 

26 | वरिष्ठ सांख्यिकी 5, W, MF, RW, | a) 8, LV जिल्हा/प्रादेशिक/राज्यस्तरावर पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
सहाय्यक/ Senior SE,C b) 0, HH संगणक, प्लॅटर आणि इतर कर्तव्ये विचारात घेता 
Statistical Assistant c) OA,BA, OL, BL, OAL, । अलीकडील विविध नकाशे सोबतच्या दिव्यांग 

CP, LC, Dw, AAV रेखाटणे, शोधणे आणि रंगविणे प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
d) ASD (M), MI भूगर्भशास्त्रज्ञ, भू-भौतिकशास्त्रज्ञ त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
e) MD involving (a) to आणि केमिस्ट यांनी तयार केलेली । उपकरणांच्या सहाय्यासह 


(१) above 


तंत्रे, जिओहाइड्रोलॉजिकल, 
जिओफिजिकल, रासायनिक 
डेटाबाबतचे चार्ट तयार करणे 


We धरण्यात यावा. 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना ०२२१/प्र.क्र.०६/पापु-१५ 


27 | प्रोग्रॅमर/ Programmer । 5, ST, W, BN, a) B, LV राज्य स्तरावर सॉफ्टवेअर आणि | पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
MF, SE, C b) D, HH कनेक्टिव्हिटी समस्यांचे कर्तव्ये विचारात घेता 
८) OA,BA, OL, BL, OAL, | समस्यानिवारण व निराकरण सोबतच्या दिव्यांग 
CP,LC, Dw, AAV करा,ऑपरेटिंग सिस्टमचे संशोधन, | प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
0) ASD (M), SLD,MI योजना, स्थापित, कॉन्फिगरेशन, | त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
e) MD involving समस्यानिवारण, देखभाल आणि | उपकरणांच्या सहाय्यासह 
(a) to (१) above श्रेणीसुधारित करणे. ग्राह्य धरण्यात यावा. 
राज्यस्तरारील डेटा सेंटरची कामे, 
भूजल सर्वेक्षणाची संगणकीय 
वर्षनिहाय माहितीची कामे. 

28 | लघुलेखक/ 5, ST, W, BN, a) B, LV प्रादेशिक उपसंचालक यांचे स्वीय | पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
Stenographer (L. RW, SE, H, C b) D, HH सहाय्यक म्हणून काम करणे कर्तव्ये विचारात घेता 
Grade) c) OA, OL, BL, OAL, CP, | त्यांनी दिलेल्या सूचनांप्रमाणे सोबतच्या दिव्यांग 

LC, Dw, AAV लघुलेखन व टंकलेखनाची कामे प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
d) ASD, SLD, MI करणे त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
e) MD involving (a) to उपकरणांच्या सहाय्यासह 
(0) above ग्राह्म धरण्यात यावा. 

29 | कार्यालय अधिक्षक/ 5, ST, W, a) B, LV संचालनालय, व प्रादेशिक पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
Office RW, SE, H, C b) D, HH विभाग स्तरावर प्रशासकीय / कर्तव्ये विचारात घेता 
Superintendent ०) OA, OL, BL, BA, OAL, | आस्थापना विषयक कामाकाज सोबतच्या दिव्यांग 

CP, LC, Dw, AAV करणे प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
१) SLD, MI त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
e) MD involving (a) to उपकरणांच्या सहाय्यासह 
(0) above ग्राह्म धरण्यात यावा. 
30 | तांत्रिक अधिकारी/ 5, W, MF, RW, | a) 8, LV विभागामार्फत राबविल्या पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
Techinical Officer SE,C b) D, HH जाणार्‍या वेगवेगळ्या योजनांचे । कर्तव्ये विचारात घेता 
०) OA,BA, OL, BL, OAL, | मासिक, त्रैमासिक व वार्षिक सोबतच्या दिव्यांग 
CP, LC, Dw, AAV अहवाल गोळा करणे, संकलित प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
१) ASD (M), MI करणे व छाननी करणे त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
e) MD involving (a) to उपकरणांच्या सहाय्यासह 
(0) above Wey धरण्यात यावा. 
31 | उपलेखापाल/ Deputy | S, ST, MF, a) B, LV जिल्हा स्तरावर लेखा/वित्त पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
Accountant RW, SE, C b) D, HH विषयक कामकाज करणे कर्तव्ये विचारात घेता 
०) OA, OL, BA, BL, OAL, सोबतच्या दिव्यांग 
CP, LC, Dw, AAV प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
१) ASD (M), SLD, MI त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
e) MD involving (a) to उपकरणांच्या सहाय्यासह 


(१) above 


ग्राह्म धरण्यात यावा. 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना ०२२१/प्र.क्र.०६/पापु-१५ 


32 | भौगोलिक माहिती 5, ST, BN, MF, | a) 0, HH प्रादेशिक व जिल्हा स्तरावर पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
प्रणाली वरिष्ठ सहाय्यक/ | RW, SE, € 0) OA, BA, OL, BL, संगणक, प्लॅटर आणि इतर कर्तव्ये विचारात घेता 
6.1.5. Dw, AAV अलीकडील विविध नकाशे सोबतच्या दिव्यांग 
SaniorAssistant c) ASD (M), SLD, MI रेखाटणे, शोधणे आणि रंगविणे  । प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 

d) MD involving (a) to भूगर्भशास्त्रज्ञ, भू-भौतिकशास्त्रज्ञ | त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
(c)above आणि केमिस्ट यांनी तयार केलेली | उपकरणांच्या सहाय्यासह 
तंत्रे, जिओहाइड्रोलॉजिकल, Wey धरण्यात यावा. 
जिओफिजिकल, रासायनिक 
डेटाबाबतचे चार्ट तयार करणे 
33 | वरिष्ठ लिपिक/ Senior | S, ST, W, MF, a) B, LV राज्य/प्रादेशिक/जिल्हा स्तरावर | पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
Clerk RW,H, SE, C b) D, HH प्रशासकीय/आस्थापना/ लेखा कर्तव्ये विचारात घेता 
०) OA, OL, BA, BL, विषयक कामाकाजसंदर्भात सोबतच्या दिव्यांग 
OAL, CP, LC, Dw, पंजिका सादर करणे प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
AAV त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
d) ASD (M), SLD, MI उपकरणांच्या सहाय्यासह 
e) MD involving (a) to ग्राह्म धरण्यात यावा. 
(१) above 
34 | रोखपाल/ Cashier 5, W,, MF, a) LV लेखा विषयक कामाकाज करणे, | पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
RW,H, SE, C b) HH कॅशबुक लिहीणे. कर्तव्ये विचारात घेता 
०) OA, OL, BL, CP, LC, सोबतच्या दिव्यांग 
Dw, AAV प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
१) ASD (M), SLD, MI त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
e) MD involving (a) to उपकरणांच्या सहाय्यासह 
(d) above ग्राह्म धरण्यात यावा. 
35 | लघुटंकलेखक/ Steno 5, ST, W, BN, a) B, LV राज्य व प्रादेशिक स्तरावर पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
Typist RW,H, SE, C b) D, HH वरिष्ठांनी दिलेल्या सूचनांप्रमाणे । कर्तव्ये विचारात घेता 
८) OA, OL, BL, OAL, CP, | लघुलेखन व टंकलेखनाची कामे । सोबतच्या दिव्यांग 
LC, Dw, AAV करणे प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
१) ASD, SLD, MI त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
e) MD involving (a) to उपकरणांच्या सहाय्यासह 
(d) above We] धरण्यात यावा. 
36 | यांत्रिकी/ Mechanic S, ST, BN, RW, | a) D, HH प्रादेशिक / जिल्हा स्तरावर कनिष्ठ | पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
H, SE b) OL, LC, Dw, AAV अभियंता यांचे अनुपस्थिती विंधन | कर्तव्ये विचारात घेता 
०) ASD (M), SLD, MI यंत्राची देखभाल व दुरुस्ती करणे, । सोबतच्या दिव्यांग 
d) MD involving (a) to | विंधण यंत्र सुस्थितीत ठेवणे. प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
(c) above त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
उपकरणांच्या सहाय्यासह 


We धरण्यात यावा. 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना ०२२१/प्र.क्र.०६/पापु-१५ 


37 | सहाय्यक आवेदक 5, ST, BN, RW, | a) D, HH विंधण यंत्रे चालविणे, विंधण यंत्रे | पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
H, SE b) OL, LC, Dw, AAV देखभाल व दुरुस्ती. कर्तव्ये विचारात घेता 
०) ASD (M), SLD, MI सोबतच्या दिव्यांग 
d) MD involving (a) to प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
(c) above त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
उपकरणांच्या सहाय्यासह 
ग्राह्म धरण्यात यावा. 
38 | सर्वेक्षक/ Surveyor 5, ST, ४/, |, MF, | a) 0, HH भूजल सर्वेक्षण कार्यक्रमासाठी पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
RW, SE, C b) OA, OL, LC, Dw, AAV | निवडलेल्या क्षेत्रामध्ये समतलन । कर्तव्ये विचारात घेता 
c) SLD, MI (LEVELLING) सर्वेक्षणाची कामे । सोबतच्या दिव्यांग 
१) MD involving (3) [0  । करणे. सर्वेक्षणाव्दारे मिळालेल्या । प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
(c) above माहितीची आकडेमोड करुन त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
समुद्रसपाटीपासून उंची काढणे व | उपकरणांच्या सहाय्यासह 
त्याचे नकाशे तयार करणे ग्राह्य धरण्यात यावा. 
सर्वेक्षणाच्या साहित्याची देखभाल 
व दुरुस्ती करणे. 
39 | दुरध्वनीचालक/ S, ST, W, MF, a) B, LV संचालनालयातील दुरध्वनी कक्ष । पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
Telephone Operator | 9६, ५, € ७) OA, OL, BL, LC, Dw, संभाळणे/दूरध्वनी यंत्राची कर्तव्ये विचारात घेता 
AAV देखभाल दुरुस्ती करणे. सोबतच्या दिव्यांग 
०) ASD (M), ID, SLD, MI प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
१) MD involving (a) to त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
(c) above उपकरणांच्या सहाय्यासह 
ग्राह्म धरण्यात यावा. 
| भौगोलिक माहिती 5, ST, BN, RW, | a) 0, HH राज्य/प्रादेशिक/जिल्हा स्तरावरील | पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
प्रणाली सहाय्यक/ 6. ॥. | SE, MF,C b) OA, BA, OL, BL, संगणक, प्लॅटर आणि इतर कर्तव्ये विचारात घेता 
5, Nesistant Dw,AAV अलीकडील विविध नकाशे सोबतच्या दिव्यांग 
०) ASD (M), SLD, MI रेखाटणे, शोधणे आणि रंगविणे प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
d)MD involving (a) to भूगर्भशास्त्रज्ञ, भू-भौतिकशास्त्रज्ञ त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
(c)above आणि केमिस्ट यागी तयार केलेली | उपकरणांच्या सहाय्यासह 
तंत्रे, जिओहाइड्रोलॉजिकल, ग्राह्म धरण्यात यावा. 
जिओफिजिकल, रासायनिक 
डेटाबाबतचे चार्ट तयार करणे. 
41 | वेल्डर कम ड्रायव्हर S, ST, W, BN, a) D, HH जिल्हा स्तरावर विंधण यंत्रे पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
MF b) OL, LC, Dw, AAV चालविणे, तसेच इतर वाहने कर्तव्ये विचारात घेता 
०) ASD (M), SLD चालविणे. वाहने सुस्थितीत सोबतच्या दिव्यांग 
१) MD involving (a) to = | ठेवणे. त्यांची देखभाल दुरुस्ती प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
(c) above करणे त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
उपकरणांच्या सहाय्यासह 
ह्य धरण्यात यावा. 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना ०२२१/प्र.क्र.०६/पापु-१५ 


42 | रिगमन S, ST, W, BN, a) D, HH जिल्हा स्तरावर विंधण यंत्रे पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
MF, RW, SE b) OL, LC, Dw, AAV चालविणे, विंधण यंत्रे देखभाल व | कर्तव्ये विचारात घेता 
०) ASD (M), SLD, MI दुरुस्ती. सोबतच्या दिव्यांग 
d) MD involving (a) to प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
(c) above त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
उपकरणांच्या सहाय्यासह 
ग्राह्म धरण्यात यावा. 
43 | वाहनचालक 5, ST, W, BN, a) D, HH राज्य/प्रादेशिक/जिल्हा पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
MF b) OL, LC, Dw, AAV स्तरावरीलवाहने सुस्थितीत कर्तव्ये विचारात घेता 
०) ASD (M), SLD ठेवणे, त्यांची देखभाल दुरुस्ती सोबतच्या दिव्यांग 
d) MD involving (3) [0 । करणे, वाहन चालविणे प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
(c) above त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
उपकरणांच्या सहाय्यासह 
ग्राह्म धरण्यात यावा. 
44 | कनिष्ठ लिपिक/ Junior | S, ST, W, MF, a) B, LV आस्थापना व लेखा विषयक सर्व । पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
Clerk RW, SE, H b) D, HH सेवाविषयक कामाकाजसंदर्भात । कर्तव्ये विचारात घेता 
०) OA,BA, OL, BL, OAL, | पंजिका सादर करण, टंकलेखन सोबतच्या दिव्यांग 
CP, LC, Dw, AAV, करणे. प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
MDy त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
d) ASD (M), SLD, MI उपकरणांच्या सहाय्यासह 
e) MD involving (a) to ग्राह्म धरण्यात यावा. 
(१) above 
45 | प्रयोगशाळा सहाय्यक/ । S, ST, ४/, MF, a) LV राज्य व प्रादेशिक स्तरावर पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
Laboratory Assistant | SE, H, C b) D, HH प्रयोगशाळेच्या पाण्याचे नमुने, कर्तव्ये विचारात घेता 
०) OA, OL, OAL, CP, LC, | साहित्य, रसायने आणि सोबतच्या दिव्यांग 
Dw, AAV उपकरणांची नोंद ठेवण्यासाठी प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
१) ASD (M, MoD), SLD, | सहाय्यक केमिस्ट आणि कनिष्ठ त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
MI केमिस्टला मदत करावी लागेल. | उपकरणांच्या सहाय्यासह 
e) MD involving (a) to ग्राह्म धरण्यात यावा. 
(१) above 
| नाईक/ Naik 5, ST, W,L, KC, | a) 8, LV राज्यस्तर/ प्रादेशिक कार्यालयात | पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
PP, MF, RW, b) D, HH वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सोपविलेली | कर्तव्ये विचारात घेता 
SE, C ०) OA, OL, OAL, CP,LC, | कामे पार पाडणे वरिष्ठांनी सोबतच्या दिव्यांग 
Dw, AAV दिलेल्या सूचनांनुसार काम करणे । प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
१) ASD (M, MoD), ID, त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
SLD, MI उपकरणांच्या सहाय्यासह 


e) MD involving 
(a) to (d) above 


Wey धरण्यात यावा. 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना ०२२१/प्र.क्र.०६/पापु-१५ 


47 | शिपाई/ Peon 5, ST, W,L, KC, | a) B, LV कार्यालयीन सर्व टपाल/नस्ती पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
PP, MF, RW, b) D, HH यांची ने आण करणे टपाल वाटप, | कर्तव्ये विचारात घेता 
SE, C c) OA, OL, OAL,CP, LC, । पोष्टारची/ट्रेझरीची कामे सोबतच्या दिव्यांग 
Dw,AAV सूचनांनुसार करणे. प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
१) ASD (M,MoD), त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
ID,SLD, MI उपकरणांच्या सहाय्यासह 
e) MD involving(a) to ग्राह्म धरण्यात यावा. 
(१) above 
| पहारेकरी/ Watchman | S, ST, W,BN,L, | a) LV शासकीय कार्यालयांबाहेर पहारा | पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
KC, PP, MF,H, | b) D, HH देणे. शासकीय कार्यालयात कर्तव्ये विचारात घेता 
SE, C c) OA, OL, BL, येणाऱ्या जाणाऱ्यांची नोंद ठेवणे । सोबतच्या दिव्यांग 
CP, LC, Dw, AAV प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
१) ASD (M), SLD, MI त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
e) MD involving उपकरणांच्या सहाय्यासह 
(a) to (१) above ग्राह्म धरण्यात यावा. 
| मदतनीस/ Helper 5, ST, W, BN, a) LV विंधण यंत्रावरील कामास पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
PP, MF b) D, HH साहित्य ने-आण करण्याचे काम । कर्तव्ये विचारात घेता 
०) OL, CP, LC, Dw, AAV । करणे. सोबतच्या दिव्यांग 
d) ASD (M), ID, SLD, MI प्रवर्गातील उमेदवार योग्य 
e) MD involving (a) to त्या सॉफ्टवेअर, साधने, व 
(d) above उपकरणांच्या सहाय्यासह 


ग्राह्म धरण्यात यावा. 


वापरलेली संक्षिप्त रुपे (ABBREVIATIONS USED) 
FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED : S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending, L=Lifting, 
KC=Kneeling &Crouching, JU=Jumping, CRL=Crawling, CL=Climbing, PP=Pulling & Pushing, MF=Manipulation with 


Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication, 


CATEGORY ABBREVIATIONS USED : B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH=Hard of Hearing, OA=One Arm, OL=One Leg, 
BA=BothArms, BL=Both Leg, OAL= One Arm and One Leg, BLOA= Both Leg & One Arm, BLA=Both Legs Arms, 
CP=Cerebral Palsy, LC=LeprosyCured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, MDy=Muscular Dystrophy, ASD=Autism 
Spectrum Disorder (M=Mild, MoD=Moderate),I|D=Intellectual Disability, SLD=Specific Learning Disability, Ml=Mental 
IIIness, MD= Multiple Disabilities 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


